राज्य पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग 
व्यवस्थापन (PFMS) करीता Single Nodal Agency 
(SNA) व Nodal Officer यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२१/प्र.क्र.६४/विसयो 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जुले, २०२२ 


संदर्भ : १) केंद्रीय ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे F.No.9(93)PFMS/FCD/2020, 
दिनांक २३/०३/२०२१ रोजीचे पत्र. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:संकीर्ण-२१२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रशा-४, 
दि. १/७/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करणे तसेच निधी 
विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने संदर्भाधीन 
दिनांक २३ मार्च, २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये सुधारीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्याचे निर्देश 
दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रकान्वये केंद्र 
पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन (PFMS) बाबत सुधारीत सूचना दिलेल्या 
आहेत. त्यानुसार केंद्र पुरस्कृत योजनांना पुरक असणाऱ्या राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार 
अनुदान योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती) व श्रावणबाळ सेवा राज्य 
निवृत्तीवेतन योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती) या योजनांच्या 
अंमलबजावणीसाठी Single Nodal Agency (SNA) नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी प्राधिकृत 
बँकेमध्ये स्वतंत्र 91918 Bank Account उघडण्यात आली आहेत. तसेच सदर राज्य पुरस्कृत 
योजनांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव दर्जाच्या अधिका-याची Nodal Officer म्हणून 
नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना 
(सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती) व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना 
(सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती) या योजनांकरीता Single Nodal Agency 
(SNA) व Nodal Officer ची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (सर्वसाधारण), संजय गांधी निराधार 
अनुदान योजना (अनुसूचित जाती), संजय गांधी निराधार अनुदान योजना (अनुसूचित जमाती) व 
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (सर्वसाधारण), श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना 
(अनुसूचित जाती) व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (अनुसूचित जमाती) या योजनांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२१/प्र.क्र.६४/विसयो 


अंमलबजावणीसाठी सह सचिव (विसयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांची Single 
Nodal Agency (SNA) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. तसेच राज्य पुरस्कृत योजनांच्या 
समन्वयासाठी Nodal Officer म्हणून खालीलप्रमाणे नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
सह सचिव/ उप सचिव (विसयो), 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
पहिला मजला, विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


ई-मेल : ds3.socjutice@maharashtra.gov.in 


दूरध्वनी क्रमांक : ०२२/२२०२९५३४ 


२. Wars निर्णयहा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०७२९१५४७५१५१२२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल खं न्य आदेशानुसार = वडा 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशानुसारव नावाने 
डु Digitally signed by Prashant Pundlik Wagh 
Pp h Pp | k DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Social Justice & Special Assist 
rasnan UNGOII eportment,postolcode=0003 t-Maurashe, 
2.5.4. 'e87flbd 1 e68c290a7 22 1620636ede8425d6a870aa0240F1 8d726b6c8e6b8 


serialNumber=5599270e38b296e5e5d814ff597656 1a3ec66d875aeb425d735e1d7c12 
a g h 140929, cn=Prashant Pundlik Wagh 


Date: 2022.07.29 15:52:04 +05'30' 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ नियोजन विभाग/ आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ०३२. 
२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


